मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील 
लिपिक / लिपिक-टंकलेखक यांची 
सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा सन २०१८. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.१/का-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०५ एप्रिल, २०१८. 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.१/का-१७, दिनांक १ फेब्रुवारी, २०१८. 


२) शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.१/ 'का-१७, दिनांक ०७ मार्च, २०१८. 


परिपत्रक 


मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील लिपिक / लिपिक-टंकळेखकांसाठी सन २०१८ मधील 
सेवाप्रेवशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा afar, दिनांक २१ एप्रिल, २०१८ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाचा परीक्षा कक्ष, वस्तू व सेवा कर भवन, ९ वा मजला, माझगांव, मुंबई ४०० ०१० येथे परिशिष्ट 


अ” मध्ये नमूद वेळापत्रकानुसार घेण्यात येणार आहे. 


२. सदरहू परीक्षेला बसण्यास परवानगी दिलेल्या उमेदवारांचे आसन क्रमांक,नावे आणि विभाग 
इत्यादी माहिती परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शविली आहे. यापूर्वीच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण उमेदवारांना ज्या 
विषयांमध्ये सूट मिळालेली आहे त्याबाबतची माहिती परिशिष्ट “क” मध्ये दर्शविळी असून 
उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना परिशिष्ट “ ड ” मध्ये नमूद केल्या आहेत. 


३. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर परिपत्रक परीक्षेला 
प्रवेश दिळेल्या सर्व उमेदवारांच्या ( जे उमेदवार रजेवर / प्रतिनियुक्तीवर असतील त्यांच्यासह ) 
तातडीने लेखी स्वरुपात निदर्शनास आणून, त्याबाबतची नोंद आपल्या विभागाच्या अभिलेखात जतन 
करुन ठेवावी. याबाबत दिरंगाई होणार नाही याची संबंधित विभागाच्या आस्थापना झाखेने दक्षता 
घ्यावी. सोबतच्या परिशिष्ट “ब” आणि “क” मध्ये दर्शविण्यात आलेला तपज्ञील बरोबर असल्याची 
खात्री करुन त्यामध्ये काही त्रुटी / विसंगती आढळल्यास त्याबाबत संबंधितांनी परीक्षेपूर्वी या विभागास 
तातडीने अवगत करावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.१/का-१७ 


8. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०४०५१५५४०३०४०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rajendra र य ng 
Pandurang £ ae 
Wagh न 
(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सर्व मंत्रालयीन विभाग ( आस्थापना) 
२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.१/का-१७ 


(शासन परिपत्रक क्रमांक - सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.१/१७, दिनांक ०५ एप्रिल, २०१८ चे सहपत्र.) 
लिपिक, लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा २०१८ परीक्षेचा कार्यक्रम. 


परीक्षेचे ठिकाण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा परीक्षा कक्ष, वस्तू व सेवा कर भवन, ९ वा मजला, , 


माझगांव, मुंबई ४०० ०१० 
परीक्षेचे वेळापत्रक 
वार व दिनांक वेळ विषय 
१ २ 3 
सकाळी १०.४५ । प्रश्नपत्रिका :- १ 
ते १) मंत्रालयाची रचना 


दुपारी १२.४५ |२) कार्य नियमावली 
३) आवक लिपिक, गोपनीय लिपिक, रुजुवात लिपिक 


आणि जावक लिपिक यांची कर्तव्ये 
शनिवार ४) सचिवालयीन अनुदेडा 
२१ एप्रिळ, २०१८ ५) महाराष्ट्र विधानमंडळ 
दुपारी २.०० = प्रश्नपत्रिका :- १ 
ते १) सर्वसाधारण कार्य लिपिकाची कर्तव्ये 


सायं ४.०० | 2) कार्यालयीन कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका 

(प्रकरण १ ते ५, ७ ते ११ आणि १४) 

3) मा.संसद सदस्य व विधानमंडळ सदस्य यांना शासकीय 
कार्यालयामध्ये सौजन्यपूर्ण वागणूक देण्यासंदर्भात 
मार्गदर्शक सूचना 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.१/का-१७ 


परिशिष्ट "ब" 


(शासन परिपत्रक क्रमांक : सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.१/का-१७, दिनांक ०५ VIS, २०१८ सोबतचे सहपत्र) 
लिपिक/लिपिक-टंकळेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा सन २०१८ साठी प्रवेश देण्यात आलेल्या 


उमेदवारांचा तपशील. 

आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 

।__१__ श्री. देविदास कारभारी आव्हाड शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

२ श्री. धमेद्र नामदेव आहिरे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

३ श्री. खंडेराव युवराज आंबेकर जलसंपदा विभाग 

| 8 ___ श्री. सय्यद अयाज अझहर महसूल व वन विभाग 

५ श्री. पंकज दत्तात्रय भालेकर जलसंपदा विभाग 

६ श्री. विशाळ गजानन बरगे सामान्य प्रशासन विभाग 


श्री. रवि ART बहुरे 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


श्री. अमित वसुदेव बारगजे 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


९ श्री. आशिष अशोक भदर्गे वित्त विभाग 

।__१० | श्री. तानाजी शिवाजी बिरादार सहकार ,पणन व वस््रोद्योग विभाग 

| 99 श्री. पंकज भानुदास भावसार महसूल व वन विभाग 

१२ श्री. जयेश हेमंत बोरसे वित्त विभाग 

१३ श्रीमती मंदा विठ्ठल भवारी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
| oa | श्री. सचिन परशुराम ब्रीद उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


१५ श्री. संदीप शिवाजी बोरगे 


ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभाग 


१६ श्री. प्रविण सिताराम भगत 


lated विकास व उद्योजकता विभाग 


1१७ | श्री. जितेश प्रमोद बडगे 


जलसंपदा विभाग 


१८ श्री. सु.अ. बनसोडे 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


१९ श्री. अमिर रशिद बागवान 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


२० श्री. रामेश्वर मुरलिधर भिगारे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
२१ | श्री. सचिन शांताराम चव्हाण सहकार, पणन व TANT विभाग 
२२ श्री. कुणाल शंकर चव्हाण वित्त विभाग 


२३ श्री. प्रदिप शिवाजी चिखले 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


२४ श्री. सुभाष एकनाथ चव्हाण 


सहकार ,पणन व वस््रोद्योग विभाग 


२५ श्री. अमित मधुकर चव्हाण 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


२६ श्री. प्रसाद विनोद चव्हाण जलसंपदा विभाग 
२७ श्री. दारासिंग किशनसिंग दुल्हत संसदीय कार्य विभाग 
२८ श्री. संतोष प्रभाकर दौंड सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.१/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 

२९ श्री. अभिजीत सदाशिव डुबे आदिवासी विकास विभाग 

३० श्री. निळकंठ जयवंतराव दिसले सामान्य प्रशासन विभाग 

३१ | श्रीमती मधुरा मनिषकुमार दळवी वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 

३२ । श्रीमती शिल्पा विजय दळवी कृषि व पदूम विभाग 

३३ श्री. दिपक सदाशिव दळवे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

३४ श्री. मंगेश नागेश दिवाकर महिला व बाळ विकास विभाग 

३५ श्रीमती मानसी नितिन दळवी आदिवासी विकास विभाग 


3६ श्री. अविनाश उत्तम देवकर 


अन्न ,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


३७ श्रीमती ज्योत्स्ना जीवन धोत्रे 


उद्योग ,ऊर्जा व कामगार विभाग 


३८ श्रीमती प्रगती अबन देसाई 


सामान्य प्रशासन विभाग 


३९ श्री. विजय रमेश देशमुख 


lated विकास व उद्योजकता विभाग 


| ko | श्रीमती सुवर्णा प्रमोद धुमाळे 


सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 


| 89 श्री. मधुकर कोंडाजी धोंगडे आदिवासी विकास विभाग 

४२ । श्रीमती पूजा दि. फातर्पकर सामान्य प्रशासन विभाग 

४२ श्रीमती मनिषा Garda फणसे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग उमेश 
| ४४. | श्री. तुषार विनायक गावडे विधी व न्याय विभाग 

४५ । श्रीमती दिपीका संतोष गव्हाणे कृषि व पदूम विभाग 

४६ । श्रीमती पल्लवी मा. घुले वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
| ४७ श्री. रिषभ रविंद्र गायकवाड अल्पसंख्यांक विकास विभाग 

४८ | श्रीमती श्वेता दिगंबर घाग आदिवासी विकास विभाग 

४९ श्री. गणेडा नागनाथ घाडगे गृहनिर्माण विभाग 

yo | श्री. अविनाश गोपाळराव घोडेस्वार । गृह विभाग 


५१ श्रीमती सीमा गंगाधरराव गोंधळे 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


५२ | a. सागर रंगराव गायकवाड 


ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभाग 


५३ श्री. रंगनाथ संतु गंभीरे कृषि व पदूम विभाग 

५४ श्री. रामेश्वर प्रल्हाद हाते महसूल व वन विभाग 

५५ श्री. विरेंद्र मधुकर हिरेकर आदिवासी विकास विभाग 

५६ । श्री. आशिष सखाराम हमाने गृह विभाग 

५७ | ail. सुत्रधार मारोती इंगळे ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभाग 
ष्ट श्री. प्रविण अशोक जाधवर जलसंपदा विभाग 


५९ श्री. दादासाहेब रावसाहेब जटाळ 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


६० श्री. अनुप मारोती जांभोळे 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.१/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 

६१ श्रीमती रीना रमेश जगताप विधी व न्याय विभाग 

६२ श्री. वैभव गौतम जाबाडे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 

६३ श्री. योगेश कारभारी जारवाल सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

gy श्री. विजयकुमार सुधीर जगदाळे वित्त विभाग 

६५ श्री. राहुल केशव जाधव विधी व न्याय विभाग 

६६ श्री. हेमंत संभाजी जाधव गृह विभाग 

६७ श्री. संदीप सूर्यकांत जाधव महसूल व वन विभाग 

६८ श्री. राजु काशिराम जाधव संसदीय कार्य विभाग 

६९ | श्रीमती भूपाली हरिश्चंद्र कदम जलसंपदा विभाग 

| Go | श्री. सचिन सोपान कांगणे मराठी भाषा विभाग 

1७१ | श्रीमती सारिका चंद्रकांत खराडकर । अल्पसंख्यांक विकास विभाग 

७२ श्रीमती कल्पना सुभाष कदम वित्त विभाग 

७३ श्रीमती वर्षा विनोद कदम वित्त विभाग 

| ७४ | श्रीमती श्रध्दा बाबासाहेब खेडकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

oy श्री. सागर संतोष कुटे वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 

७६ श्री. महेश वसंत कुडपकर शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 


| ७७ | श्री. cual शिवाजी कदम 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


७८ श्री. शरीफ मकसूद अहमद खान 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


७९ श्री. TST महादेव कदम 


सहकार ,पणन व वस््रोद्योग विभाग 


८० | श्री. विष्णुकांत व्यंकटी केद्र 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


८१ श्रीमती सं.ग. कुमावत 


गृह विभाग 


८२ श्री. रत्नाकर तुळशिराम खिल्लारे 


सामान्य प्रशासन विभाग 


63 श्रीमती तेजल Wal कांबळे 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


८४ श्री. अमोल विठ्ठल खेनट 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


८५ | श्रीमती सविता शिवकुमार लाखे गृह विभाग 
८६ | श्री. विजय चिमन मकवाना अन्न ,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
८७ | ait. मुदस्सर नजीर मोमीन महिला व बाल विकास विभाग 
८८ श्रीमती निर्मला प्रदिप महाडिक उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
८९ श्रीमती प्रतिभा बाळासाहेब मोहिते सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
९० श्रीमती प्रियांका अमोल मोर्य सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
(श्रीम. प्रियांका चंद्रकांत केणी) 
९१ श्रीमती योगिता आप्पासो मंडले वित्त विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.१/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 
९२ श्री. सुनिल सोनु मांडवकर गृह विभाग 
९३ श्री. नितिन संपत मोरे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
९४ श्री. रवि RA निकडे जलसंपदा विभाग 
९५ श्री. नितेठा बाबाराव नगराळे जलसंपदा विभाग 
९६ श्री. किरण शाहादेव निळ सामान्य प्रशासन विभाग 
९७ श्री. SIS नारायण नासके महिला व बाल विकास विभाग 
९८ श्री. लक्ष्मीकांत रमेश नाईक सामान्य प्रशासन विभाग 
९९ श्रीमती पवी कालीदास निमगडे विधी व न्याय विभाग 
| doo श्री. भरत कपुरचंद नांगलोत अन्न ,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१०१ | श्री. बब्रुवाहन रामचंद्र नन्नंवरे विधी व न्याय विभाग 
१०२ श्री. तुझाळल शांकर नारायणे उद्योग ,ऊर्जा व कामगार विभाग 
१०३ श्री. नितीन बा. पाटील सामान्य प्रशासन विभाग 
१०४ | श्री. सुनिल रा. पवार नगर विकास विभाग 
१०५ श्री. मोहन शामलाल पुरुषोत्तम जलसंपदा विभाग 
१०६ श्री. मिलिद झांताराम पेंढारी सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१०७ | ०७ = श्रीमती पुनम हिम्मत पवार पर्यावरण विभाग 
१०८ | श्रीमती हर्षदा हेमंत परब विधी व न्याय विभाग 
१०९ श्री. संदिप विठ्ठल पवार ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभाग 
११० | १० | श्री. जयवंत राजाराम पाटील सामान्य प्रशासन विभाग 
| 999 श्री. सुनिल रमेश पार्लावार विधी व न्याय विभाग 
११२ | श्री. प्रकाश आनंदा पाटील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
११३ श्री. किरण साहेबराव पाटील विधी व न्याय विभाग 
११४ श्री. अभिजीत रविंद्र पवार जलसंपदा विभाग 
११५ | श्री. मोहन लक्ष्मण पांढरे सामान्य प्रशासन विभाग 
११६ श्रीमती स्वाती हणमंत पाटील सामान्य प्रशासन विभाग 
1११७ | १७ | Sit. चंद्रकांत यडावंत पाटील सामान्य प्रशासन विभाग 
११८ | श्री. सुनिल विश्वास पवार ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभाग 
११९ श्री. भगवान सोनाजी पिसुरे जलसंपदा विभाग 
१२० | श्री. विकास दिनकर पाटील महसूल व वन विभाग 
१२१ । श्रीमती वीणा विष्णू पखाले जलसंपदा विभाग 
१२२ श्रीमती स्वाती तानाजी रोकडे गृह विभाग 
923 श्री. सागर सुरेंद्र राणे सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.१/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 

क्रमांक 
१२४ श्रीमती भाग्यश्री रामराव राठोड ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभाग 
१२५ श्रीमती जिजाबाई लक्ष्मण रणसिंग । महिला व बाल विकास विभाग 
१२६ | श्रीमती तारा जिवा राठोड ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभाग 
१२७ श्रीमती मधुरा कमलाकर राणे वित्त विभाग 
१२८ | ait. दिपक बळीराम राणे जलसंपदा विभाग 
१२९ श्री. प्रशांत परशुराम राणे कृषि व पदूम विभाग 
१३० श्रीमती नेत्राळी सावळाराम सांगळे । आदिवासी विकास विभाग 
१३१ श्रीमती सोनल मधुकर शिळकर शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
१३२ | श्रीमती प्राजक्ता प्रसाद सारंग सामान्य प्रशासन विभाग 
१३३ | ait. राहुल दिलीप सावंत पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१३४ श्रीमती स्वाती सतीठा सुर्यवंशी अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
१३५ | al. सद्दाम इन्नूस शोख वित्त विभाग 
१३६ श्री. तुषार सुभाष शिदे महसूल व वन विभाग 
१३७ = | श्रीमती प्राजक्ता विवेक शिदे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
१३८ | ait. मुरलीधर सुहास सुर्यवंशी नियोजन विभाग 
१३९ श्री. शशिकांत श्रीकांत शहोवगेकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
| ao | i. पुरुषोत्तम नंदकिशोर सोमाणी | आदिवासी विकास विभाग 
१४१ श्री. अनिल भाऊराव सोनवणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१४२ | ait. प्रतिक भिवाजी शिदे ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभाग 
१४३ | श्रीमती पुनम सागर सावंत विधी व न्याय विभाग 
| ee श्री. जुबेर चॉंदपाशा शोख सामान्य प्रशासन विभाग 
१४५ श्री. युवराज सर्जराव सावंत कृषि व पदूम विभाग 
१४६ | ail. वसिम अब्बास area महसूल व वन विभाग 
| avo | श्री. हरी पोपट शिंदे कृषि व पदूम विभाग 
१४८ | श्री. रोहित कृष्णा सुर्व महसूल व वन विभाग 
१४९ श्री. संदिप देवजी ठाकरे अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
१५० श्री. राजेडा रमेश ताकपिरे नियोजन विभाग 
१५१ श्रीमती अनघा संपत तरटे नगर विकास विभाग 
१५२ । श्रीमती लक्ष्मी दिनेश तिखे कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
१५३ श्री. अश्विन उत्तम तांदुळकर सामान्य प्रशासन विभाग 
१५४ श्री. तुषार सुदाम उघडे ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभाग 
१५५ श्री. गजानन विठ्ठल उबरहंडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.१/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 
१५६ । श्रीमती वीणा अनिल उबाळे ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभाग 
१५७ | श्रीमती रिना संजय विश्वासराव सामान्य प्रशासन विभाग 
१५८ | ait. श्रीमंत विठ्ठलराव उगले महसूल व वन विभाग 
१५९ श्री. उमेश दिलीपराव वनवे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१६० | श्री. राजेश भगवान वानखेडे ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभाग 
१६१ । श्रीमती लविना फिलीप वेगस सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१६२ श्री. सुनिल मानसिंग वसावे वित्त विभाग 
१६३ श्री. देवेंद्र शंकर वारेशी ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभाग 
१६४ श्री. रुपेश किसन वांगे कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
१६५ श्री. जितेंद्र लाखा वोरा अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
१६६ । श्री. भूषण मनोज विचारे सामान्य प्रशासन विभाग 
१६७ । श्रीमती धनश्री विद्याधर वायंगणकर । पर्यावरण विभाग 
१६८ | श्री. सुरेशकुमार रामबहादूर यादव । गृहनिर्माण विभाग 
१६९ | श्री. शैलेश रामदास झेंडे नियोजन विभाग 
१७० _ श्री. प्रणित मोहन झोडगे वित्त विभाग 
श्रीमती सोनाली यशवंत क्षीरसागर । नगर विकास विभाग 
(श्रीम. सोनाली प्र. सोनसूरकर) 
१७२ । श्रीमती रुपाळी Gaver नलावडे । नगर विकास विभाग 
१७३ | श्री. कुणाल नारायण जाधव नगर विकास विभाग 
| qos श्री. मनदीप भुपेंद्रसिह सोखी नगर विकास विभाग 
१७५ श्री. रिझवान चांद शोख नगर विकास विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.१/का-१७ 


(शासन परिपत्रक क्रमांक - सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.१/१७, दिनांक ०५ एप्रिल, २०१८ चे सहपत्र.) 


परिशिष्ट“ क” 


लिपिक/ लिपिक-टंकलेखक यांना यापूर्वी झालेल्या सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेमध्ये प्राप्त झालेल्या 


गुणांच्या आधारे संबंधित विषयात सूट अनुज्ञेय असलेल्या उमेदवारांची नावे व इतर तपशील 


सन २०१७ मेदवारांचे नाव प्रशासकीय विभाग प्रश्नपत्रिका | प्रश्नपत्रिका 
च्या क्र.१ क्र.२ 
परीक्षेतील 
आसन 
क्रमांक 

२७ श्री. रवि पत्नुसिंग बहुरे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग Ye po | 
४९ श्री. प्रसाद विनोद चव्हाण जलसंपदा विभाग सूट | -- | 
48 श्री. अविनाश उत्तम देवकर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग Ue po | 
(92 श्रीमती शिल्पा विजय दळवी  । कृषि व पदुम विभाग सूट | - | 
८३ श्री. WS नागनाथ घाडगे गृहनिर्माण विभाग We po | 
| 909 | श्रीमती श्वेता दिगंबर घाग आदिवासी विकास विभाग सूट | = | 
११३ श्री. विरेंद्र मधुकर हिरेकर आदिवासी विकास विभाग सूट | -- | 
१२१ श्री. वैभव गौतम जाबाडे वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग ae pF | 
१२८ श्री. राहुल केशव जाधव विधी व न्याय विभाग सूट | -- | 
१४३ श्रीमती श्रध्दा बाबासाहेब खेडकर । सार्वजनिक बांधकाम विभाग We po | 
१६४ | श्रीमती तेजल War कांबळे  । सार्वजनिक बांधकाम विभाग | - | “सुट 
१६८ श्री. विष्णुकांत व्यंकटी केंद्रे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग सूट po | 
१९८ | श्री. हर्षल नारायण नासके महिला व बाल विकास विभाग सूट | - | 
२१४ | att. संदिप विठ्ठल पवार ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग सूट [| - | 
२२२ | श्री. भगवान सोनाजी पिसुरे जलसंपदा विभाग सूट [| - | 
233 श्री. किरण साहेबराव पाटील  । विधी व न्याय विभाग सूट [| - | 
२४९ | ST स्वाती तानाजी रोकडे । गृह विभाग सूट | - | 
२५० श्रीमती भाग्यश्री रामराव राठोड | ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग सूट [| - | 
399 श्री. गजानन विठ्ठल उबरहंडे | सार्वजनिक बांधकाम विभाग सूट | - | 
३१८ | श्री. सुनिल ART वसावे वित्त विभाग Ye po | 
३२५  । श्रीमती लविना फिलीप वेगस | सार्वजनिक बांधकाम विभाग | - | सट 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.१/का-१७ 


(शासन परिपत्रक क्र. सेप्रप- १९१८/प्र.क्र.१/का.१७, दिनांक ०५ एप्रिल, २०१८ चे सहपत्र) 
उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना 

१. प्रत्येक उमेदवाराने परीक्षा कालावधीत स्वत:चे शासकीय ओळखपत्र सोबत ठेवणे आवश्‍यक 
आहे. उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर शांतता राखावी. 
२. परीक्षेची वेळ सुरु होण्यापूर्वी ३० मिनिटे अगोदर उमेदवारांनी परीक्षेच्या दालनामध्ये हजर रहावे. 
परीक्षा सुरु झाल्यानंतर कोणत्याही कारणास्तव उशीराने येणाऱ्या उमेदवाराला अतिरिक्त वेळ दिला 
जाणार नाही अथवा सदर प्रश्नपत्रिकेची परीक्षा पुन्हा घेतली जाणार नाही. 
३. प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेतील परीक्षेची वेळ सुरु होण्यापूर्वी १५ मिनिटे पूर्वसूचनेची घंटा दिळी जाईल. 
त्यावेळी उमेदवारांनी सोबत आणलेल्या बॅग/साहित्य परीक्षा दालनाच्या बाहेर स्वत:च्या जबाबदारीवर 
ठेवून आपापल्या जागेवर बसावे. उमेदवाराने फक्त लिखानाचे साहित्य (निळ्या किंवा काळ्या शाईचा 
बॉलपेन) व स्वतःचे शासकीय ओळखपत्र सोबत ठेवावे. 
४. त्यानंतर उमेदवारांनी उत्तरपत्रिकेच्या मुखपृष्ठावरील आवश्‍यक सर्व तपज्रील अचूकपणे लिहावा. 
उत्तरपत्रिकेच्या अथवा पुरवणीच्या कोणत्याही भागावर उमेदवाराने स्वाक्षरी करु नये. स्वाक्षरी करणे 
किंवा स्वत:ची ओळख पटवून देण्यासाठी काही विशिष्ट चिन्हांचा/खूणांचा निर्देश करणे ही बाब आक्षेपार्ह 
समजून त्या उमेदवारांविरुध्द गैरवर्तनाबद्दल कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच पुरवणीवर नाव/आसन 
क्रमांक/पुरवणी क्रमांक/ स्वाक्षरी इत्यादी कोणताही Tales लिहू नये. 
५. परीक्षेची वेळ सुरु झाल्यानंतर उमेदवारांनी उत्तरपत्रिकेमध्ये उत्तरे लिहिण्यास सुरुवात करावी. 
उत्तरपत्रिकेचे मुखपृष्ठ व त्यामागील बाजू वगळून इतर सर्व पृष्ठांवरील दोन्ही बाजूस उत्तरे लिहावीत. 
प्रत्येक नवीन मुख्य प्रश्नाची सुरुवात स्वतंत्र पृष्ठावर करावी. 
६. परीक्षा दालनात उमेदवारांस भ्रमणध्वनी (मोबाईल), पेजर इत्यादी सारखी कोणतीही 
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जवळ बाळगण्यास आणि त्यांचा वापर करण्यास Wa मनाई आहे. 
७. परीक्षेच्या दालनामध्ये धुम्रपानास सक्‍त मनाई आहे. 
८. परीक्षेची वेळ संपण्यापूर्वी १० मिनिटे अगोदर इशारा घंटा वाजविण्यात येईल त्यावेळी 
उमेदवारांनी आपली उत्तरपत्रिका व पुरवणी एकत्र बांधून घ्यावी. 
९. पर्यवेक्षक अथवा समवेक्षक यांनी परवानगी दिल्याखेरीज उमेदवारांनी आपली जागा सोडू नये. 
परीक्षा संपल्यानंतर आपली उत्तरपत्रिका पर्यवेक्षक/समवेक्षक यांच्याकडे दिल्यानंतरच त्यांच्या पूर्व 
परवानगीने परीक्षा दालनाच्या बाहेर जावे. 
qo. उमेदवारांनी परीक्षा दालनात कोणत्याही प्रकारचे आक्षेपार्ह वर्तन करु नये. परीक्षेच्या वेळी 
आक्षेपार्ह वर्तन (कॉपी करणे/ बघून लिहिणे/ अन्य उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिकेतून अथवा त्यांच्याशी चर्चा 
करुन उत्तर लिहिणे इत्यादी ) करणाऱ्या उमेदवारांविरुध्द शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
क्रमांक : परीक्षा-१०८९/प्र.क्र.२०/८९/सतरा, दिनांक २८ मे, १९९३ मधील तरतूदीनुसार कारवाई 
करण्यात येईल. 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


